कृषि विद्यापीठांतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज 
शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आणि डॉ. 
पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना 
या दोन योजनांकरीता नोडल अधिकारी, राज्य 
योजना व्यवस्थापक, First Level Agency, 
Second Level Agency घोषित करण्याबाबत ... 
महाराष्ट्र शासन, 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएफएम /प्र.क्र. ४५/१७/२-अे, 
हुतात्म राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ मे, २०१९. 


वाचा : 9) कृषि परिषद, पुणे कार्यालयाचे पत्र क्र. मकृप/शिक्षण-१/४३१७/७९१, दि. २.४.२०१९ 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/२-अ, 
दि. १६.६.२०१७ व दि. ९.८.२०१८ 
3) वित्त मंत्रालयाचे Office Memorandum No. C- १३०१५ (2&3-XII)/MGCGM/PFMS/ 
२०१८-१९/२००३१-२००८०, Date 22.03.2098 
४) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय H.GAD मातंस-२०१८/७.३.१३८/5.१/३९, 
Date १२.१०. २०१८ 
प्रस्तावना : 
शासनाच्या धोरणानुसार कृषि विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यित योजनांकरिता 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) या पध्दतीचा अवलंब करण्यात येतो. 
यासाठी सदर प्रणालीच्या अंमलबजावणीकरिता संदर्भिय शासन निर्णयान्वये नोडल अधिकारी, 
राज्य योजना व्यवस्थापक व First Level Agency शासनाकडून घोषित करण्यात आलेले आहेत. 
याच धर्तीवर कृषि विद्यापीठांतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 
आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना या दोन योजनांची सार्वजनिक वित्तिय 
व्यवस्थापन प्रणाळी (पीएफएमएस) द्वारे अंमलबजावणीकरीता नोडल अधिकारी, राज्य योजना 
व्यवस्थापक व First Level Agency, Second Level Agency, मेकर व चेकर घोषित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
शासन निर्णय : 
कृषि विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र wera योजनांकरीता सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीच्या (पीएफएमएस) अंमलबजावणीकरिता उपसिचव / सहसचिव (अर्थसंकल्प व 
नियोजन) यांना कृषि व पदुम विभागाने दि. १६/६/२०१७ व दि. ९/८/२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये नोडल अधिकारी म्हणून घोषित केळेळे आहे. उपसिचव / सहसचिव (अर्थसंकल्प व 
नियोजन), हेच कृषि विद्यापीठांतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती आणि 
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता या योजनांची सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन 
प्रणालीद्वारे अंमळबजावणीकरीता नोडल अधिकारी राहतील. तसेच, उक्त दोन योजनांकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम /प्र.क्र. ४५/१७/२-अओ, 


राज्य योजना व्यवस्थापक, First Level Agency, Second Level Agency, मेकर व चेकर 
पुढीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत आहेत. 


अ. | योजनेचे नाव राज्यस्तरीय योजना | First Level] Second _Level 
क्र. व्यवस्थापकाचे Agency Agency 
पदनाम 
१ ।राजर्षी छत्रपती शाहू | सहसचिव / कक्ष अधिकारी / | संचालक (शिक्षण, 
महाराज शिक्षण शुल्क | उपसचिव (कार्यासन stax सचिव | महाराष्ट्र कृषि 
शिष्यवृत्ती योजना ७ओ) (कार्यासन oS) | शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे 
2 । डॉ. पंजाबराव देशमुख | सहसचिव / | कक्ष अधिकारी /| संचाळक (शिक्षण), 
वसतीगृह निर्वाह भत्ता | उपसचिव (कार्यासन | अवर सचिव | महाराष्ट्र कृषि 
योजना ७ओ) (कार्यासन oS) «| शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे 


राज्य योजना व्यवस्थापक :- राज्य योजना व्यवस्थापक यांनी योजना राबविण्यासाठी राज्य स्तरावर 
First Level Agency निर्माण करुन त्यांचा प्रशासक म्हणून त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या अवर 
सचिव / कक्ष अधिकारी यांची नेमणूक / आवश्यकतेनुसार बदल करण्याची तसेच, पीएफएमएस 
प्रणाळीवर योजनेशी संबंधित प्रशासकीय / तांत्रिक बाबी हाताळतील. 
First Level Agency :- Second Level Agency निर्माण करण्याची / आवश्‍यकतेनुसार बदल 
करण्याची जबाबदारी First Level Agency च्या प्रशासकाची राहिल. Second Level Agency 
म्हणून योजना राबविण्यास सक्षम असलेले संचालक (शिक्षण), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन 
परिषद, पुणे हे राहतील. 
मेकर व चेकर :- कृषि विद्यापीठांतर्गत राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती आणि 
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता या योजना सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन 
प्रणालीद्वारे राबविण्यासाठी सहसंचालक (वित्त) कृषि परिषद , पुणे हे मेकर असतील व सहायक 
संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्‍तालय, पुणे हे चेकर असतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५०२१२२९१९९९०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ARUN VISHNUPANT JOSHI 


A R U N V | S H N U P A N T 2.5.4.20=25b1 cd893dfd4de594def1c4642465ecdafbdae899f879d9b4603 
2, -MANTRALAYA,MUMBAI 

serialNumber= 20f1418de280ee59330c50f6cf32874048e40febOdsds 
J O S H | 96bc96330d791f, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

cn=ARUN VISHNUPANT JOSHI 

Date: 2019.05.02 12:33:30 +05'30' 

अवर सचिव चेव व, महाराष्ट्र शासन 
9 


प्रति: 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम /प्र.क्र. ४५/१७/२-अओ, 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
3) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५) मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
६) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


७) प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

८) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई 

९) सचिव, सामाजिक न्याय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

११) आयुकत (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२/ब, भांबुर्डा, 
भोसळेनगर, पुणे-७. 

१३) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी. 

१४ कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 

१५) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

१६) कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली. 

१७) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१९) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी 

२०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

29 कृषि व पदुम विभाग (का.६अ म्हापसू), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२२) निवडनस्ती 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


